राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. इएसटी-१७१७/ प्र.क्र.४४/ राउशु-१, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक : २८ मार्च, २०१८. 


१) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. इएसटी 2002 / प्र.क्र. ९६ / इएक्ससी - ४, दि. १.१.२००३. 
२) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. असंक १००४ /प्र.क्र. १२ ( भाग - २ )/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, 
दि.४.१०.२००४. 
३) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. इएसटी-१७१७/ प्र.क्र.४४/ राउशु-१, दि. २३.०१.२०१८. 
४) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/ प्र.क्र. ८/ १६/आ.पु.क., दि. ०५.०३.२०१८. 
५) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे पत्र क्र. इएसटी १११६/ २९/ मुदतवाढ १७-१८/ २-क, दि.१७.०३.२०१८. 
शासन निर्णय: 
शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. असंक १००० /प्र.क्र. २९/२००१/वित्तीय सुधारणा दि. १०.९.२००१ 
अन्वये शासन सेवेतील अतिरिक्त व अनिवार्य पदांचा आढावा घेण्यासाठी नियुक्‍त केलेल्या उच्चस्तरीय सचिव 
समितीने राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील पदांचा आढावा घेऊन दि.४.९.२००२ च्या बैठकीच्या इतिवृत्तान्वये 
विभागाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर केला आहे. त्यानुसार राज्य उत्पादन शुल्क विभागासाठी एकूण ३६०६ 
स्थायी व अस्थायी पदांचा सुधारित आकृतीबंध संदर्भाधीन क्र. १ येथील दिनांक १.१.२००३ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आला असून त्यापैकी १२२६ पदे अस्थायी आहेत. या अस्थायी पदांना संदर्भ क्र. 
(३) येथील दि.२३.०१.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये दि.२८.०२.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. 
२. आता, उपरोक्त संदर्भ क्र. (३) येथील दि.२३.०१.२०१८ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद अस्थायी पदांना 
दि.३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन निर्णय उपरोक्त संदर्भ क्र.४ येथील वित्त विभागाच्या दि.०५.०३.२०१८ च्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-१७१७/ प्र.क्र.४४/ राउु-१, 


दर सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८०३२८१७३७००१५२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Shivaji Baburao Chavan 


h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
7 IVajJ | a U fa O Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
20=9aa522e32450ec03b47343bc963097b0e 1 34f043fb205F 
2e97595f145aafad73, 


Chavan या 
(शिवाजी बा. चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


-0 


आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

सर्व विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, 

सर्व अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

सह संचालक (लेखा), राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी . 

निवडनस्ती राउशु-१ 


Gy S&S (दट ee. दट. रट लट 


wen 


KeEKKKKER 


पृष्ठ २ पैकी 2 


